सन २०१८-१९ या चालू वित्तीय वर्षासाठी मागणी 
क्र. ई-१ खाली पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी २०१८/प्र.क्र.१२०/टिएनटी-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३ जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय - 


या झासन निर्णयान्वये मागणी क्र.ई-१ खालील सन २०१८-१९ या चालू वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध 
तरतूदींचे खालील विवरणपत्राप्रमाणे पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
टं पुनर्विनियोजना 
क लेखाशिर्ष उपलब्ध तरतूद पुनर्विनियोजन । नंतर येणारी 

तरतूद 

ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर 
दायित्वावरील व्याज, १०१, 
ठेवीवरील व्याज, (०१)(०१) जिल्हा मूळ तरतूद ७४८९.४३ 
: परिषद शिक्षक/शिक्षकेतर पुरवणी मागणी ०.०० | (-) ५२४२.६० २२४६.८३ 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान एकुण ७४८९.४३ 
निवृत्तीवेतन योजना, ४५, व्याज, 
(२०४९ २२४६) 
ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर 
दायित्वावरील व्याज, १०१, 
ठेवीवरील व्याज, (०१)(०४) जिल्हा तरतूद 
परिषद शिक्षक/शिक्षकेतर a aa 
७ य का a ae ee पुरवणी मागणी 0.09 | (-)५२४२.६० ५२४२.६१ 
निवृत्तीवेतन योजनेवरील ७ 
व्याज(अनिवार्य), ४५, व्याज, (२०४९ 
२६९४) 
एकूण ७४८९.४४ | 0.00 | ,00 ७४८९.४४ 


२. सदरहू आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६९/२०१८/अर्थ-८, दि.२४.१२.२०१८ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी-२०१८/प्र.क्र.१२०/टिएनटी-६ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४१५१२५७६९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=School 


C h a | U S h | | a Education and Sports Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc8 


D eve n d fa C h a U d h a r | 07768647a9ed4ff3816ecf3, cn=Charushila Devendra 


Chaudhari 
Date: 2019.01.04 15:22:04 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर, 
षु. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई, 

ी कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती (टिएनटी-६). 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


